Reg.No.NPCITY/ 236/ 2018-20. 


सत्यमेव जयते 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र 


असाधारण 


प्राधिकृत प्रकाशन 


: 


वर्ष ६ , अंक १ ] 

गुरुवार , जानेवारी २ , २०२० /पौष १२, शके १ ९ ४१ [ पृष्ठे ३ , किंमत : रुपये ६२.०० 
स्वतंत्र संकलन म्हणून फाईल करण्यासाठी प्रत्येक विभागाच्या पुरवणीला वेगळे पृष्ठ क्रमांक दिले आहेत . 


भाग एक - अ - अमरावती विभागीय पुरवणी 


( भाग चार-ब मध्ये प्रसिद्ध करण्यात आलेले आहेत त्यांव्यतिरिक्त ) केवळ अमरावती विभागाशी संबंधित असलेले महाराष्ट्र जिल्हा परिषदा 
व पंचायत समित्या , ग्रामपंचायती , नगरपालिका बरो , जिल्हा नगरपालिका, प्राथमिक शिक्षण व स्थानिक निधी 

लेखापरीक्षा अधिनियम या अन्वये काढण्यात आलेले आदेश व अधिसूचना. 


भाग १- अ ( असा .) ( अ . वि . पु.) म . शा . रा ., अ . क्र . १ . 

जिल्हाधिकारी , यांजकडून 

आदेश 


क्रमांक अका- १ - नपाप्र - कावि - २-२०२०. 

महाराष्ट्र नगर परिषदा, नगर पंचायती व औद्योगिक नगरी अधिनियम , १९ ६५ चे कलम १ ९ व ( सुधारणा ) अध्यादेश , २०१७ चे कलम 
५१- अ -१ अ ( ९) अन्वये प्राप्त झालेल्या अधिकारानुसार तसेच राज्य निवडणूक आयोग , महाराष्ट्र यांचेकडील रानिआ - न.प.- २०१ ९-प्रक्र .६- का .६, 
दिनांक २९-११-२०१९ अन्वये प्रदान केलेल्या अधिकारानुसार मी , अजय गुल्हाने ,जिल्हाधिकारी, यवतमाळ या प्रकटनाद्वारे असे जाहिर करतो की , 
ढाणकी नगरपंचायतीच्या दिनांक २९ -१२-२०१९ रोजी घेण्यात आलेल्या अध्यक्ष पदाचेनिवडणुकीमध्ये खालील उमेदवार अध्यक्ष म्हणून निवडून आले 
आहेत. 


अनुसूची 

शेरा ( जर जागा राखीव असेल तर कोणासाठी) 


अ . क्र . 


निवडून आलेल्या 


अध्यक्षाचे नाव 


( १) 


( २ ) 


( ३ ) 


१ 


जयस्वाल सुरेश नारायणलाल 


नागरिकांचा मागास प्रवर्ग 


यवतमाळ : 


अजय गुल्हाने , 
जिल्हाधिकारी , यवतमाळ . 


दिनांक १ जानेवारी २०२० . 


( १ ) 


अ .-एक - अ-१ ( १७५२ ). 


२ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र असाधारण भाग एक - अ अमरावती विभागीय पुरवणी, जानेवारी २, २०२० / पौष १२ , शके १९ ४१ 


भाग १- अ ( असा .) ( अ . वि . पु.) म . शा . रा ., अ . क्र . २ . 

BY COLLECTOR 

ORDER 
No.AK- 1 - MCA- WS - 2-2020 .--- 

In exercise of the powers vested in me under sub -section (1) of Section 19 and sub -section ( 9) of Section 51A - 1A 
ofMaharashtra Municipal Councils, Nagar Panchayats and Industrial Townships Act, 1965 (Amendment) Ordinance , 
2017 and powers delegated by the State Election Commission ,Maharashtra, vide Letter No.SEC -MC - 2019 -CR -06 - D 
06, dated 29-11-2019 I, Ajay Gulhane, Collector, Yavatmal , hereby publish the name of the person who has been 
declared elected as President of the Nagar Panchayat, Dhanki in the Election held on 29 December 2019 as below . 


SCHEDULE 


Sr. No. 


Name of the President 

Elected 


Remarks (Whether the seat is Reserved , 

and if so , for whom , 


( 1 ) 


( 3 ) 


( 2 ) 
Jaiswal Suresh Narayanlal 


1 


Backward Class of Citizens 


Yavatmal : 
Dated the 1st January 2020 . 


AJAY GULHANE , 
Collector, Yavatmal. 


भाग १- अ ( असा.) ( अ . वि . पु.) म . शा . रा ., अ . क्र . ३. 

जिल्हाधिकारी, यांजकडून 

आदेश 


क्रमांक अका- १ - नपाप्र - सा.नि.- कावि - ३-२०२०. 


१ 


१ 


महाराष्ट्र नगर परिषदा , नगर पंचायती व औद्योगिक नगरी अधिनियम , १९ ६५ चे कलम १९ व ( सुधारणा) अध्यादेश , २०१७ चे कलम 
५१- अ -१ अ(९ ) अन्वये प्राप्त झालेल्या अधिकारानुसार तसेच राज्य निवडणूक आयोग, महाराष्ट्र यांचेकडील रानिआ-न.प.- २०१९ -प्रक्र .६- का .६ , 
दिनांक २९ -११-२०१९ अन्वये प्रदान केलेल्या अधिकारानुसार मी , अजय गुल्हाने , जिल्हाधिकारी, यवतमाळ या प्रकटनाद्वारे असे जाहिर करतो की , 
ढाणकी नगरपंचायतीच्या दिनांक २९ -१२-२०१९ रोजी घेण्यात आलेल्या सार्वत्रिक निवडणुकीमध्ये खालील उमेदवार त्यांचे नावासमोर नमूद केलेल्या 
प्रभागामधून नगरपंचायत सदस्य म्हणून निवडून आले आहे. 

अनुसूची 
अ . क्र . निवडून आलेल्या सदस्याचे नाव प्रभाग क्रमांक शेरा ( जागा राखीव असेल तर कोणासाठी) 
( १ ) ( २ ) ( ३ ) 

( ४ ) 
मिटकरे चंपत नागोराव 

सर्वसाधारण 
२ चंद्रे ज्योती ओमाराव 

२ 

नागरिकांचा मागास प्रवर्ग ( महिला ) 
३ गायकवाड संबोधी महेंद्र 

३ 

अनुसूचित जाती 
वर्मा सरलाबाई विष्णुदार 

सर्वसाधारण ( महिला) 
योगेवार उमेश गंगाधर 

सर्वसाधारण 
६ सयद बसनुरबी खालील 

सर्वसाधारण ( महिला ) 
गायकवाड शेवंताबाई रामा 

अनुसूचित जाती ( महिला) 
८ शेख जहीर अहेमद शेख मौला 

८ 

सर्वसाधारण 
९ बैस सोनम नितिनसिंह 

९ 

सर्वसाधारण ( महिला) 
शेख रिजवानापरवीन समिर 

नागरिकांचा मागास प्रवर्ग ( महिला ) 
नूरजानाबेगम शेख हुसेन (नसीबवाले ) ११ सर्वसाधारण ( महिला) 
१२ नंदनवार मंदाकिनी दिलिप 

१२ 

अनुसूचित जमाती ( महिला) 
१३ पराते रमेश लक्ष्मण 

१३ 

अनुसूचित जमाती 
१४ ताटीकुंडलवार शंकर व्यंकोबा 

१४ 

सर्वसाधारण 
शायादाबी शेख मिरांजी 

१५ 

नागरिकांचा मागास प्रवर्ग ( महिला ) 


४ 


४ 


५ 


५ 
६ 


७ 


७ 


१० 


१० 


११ 


१५ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र असाधारण भाग एक -अ अमरावती विभागीय पुरवणी, जानेवारी २, २०२०/ पौष १२ , शके १९ ४१ 


3 


अनुसूची - चालू 


( 9) 


( 2 ) 


(3 ) 


( 8 ) 


१६ 


१६ 


शेख ईरफान शेख मस्तान 
पुरी संतोष दत्तात्रय 


नागरिकांचा मागास प्रवर्ग 
नागरिकांचा मागास प्रवर्ग 


१७ 


१७ 


Yahoo : 


अजय गुल्हाने , 
जिल्हाधिकारी, यवतमाळ . 


दिनांक १ जानेवारी २०२० . 


HTT 9-31 (37841. ) (31. f . 7.) H. 211. 21., 31. 55.8 . 


BY COLLECTOR 


ORDER 


No.AK - 1 -MCA -Gen.- Ele -WS -3-2020 .--- 

In exercise of the powers vested in me under sub - section ( 1) of Section 19 and sub - section ( 9) of Section 51A -1A 
of Maharashtra MunicipalCouncils , Nagar Panchayats and Industrial Townships Act, 1965 (Amendment) Ordinance , 
2017 and powers delegated by the State Election Commission , Maharashtra , vide Letter No.SEC -MC - 2019-CR -06 -D 
06 , dated 29-11-2019 I, Ajay Gulhane , Collector, Yavatmal, hereby publish the name of the persons who have been 
declared elected as a Councillor of the Nagar Panchayat, Dhanki from the ward shown against his name in Election held 
on 29 December 2019. 

SCHEDULE 


Sr. No. 


Ward No. 


Name of the Councillors 

Elected 


Remarks 
(Where the seat is reserved , if so , for whom ) 


(1 ) 


( 2 ) 


( 3) 


(4 ) 


1 


1 


2 


2 


3 


3 


4 


4 


General 
Backward Class of Citizens (Women ) 
Scheduled Castes 
General (Women ) 
General 
General (Women ) 
Scheduled Castes (Women ) 
General 


5 


5 


6 


6 


7 


7 


8 


8 


Mitkare ChampatNagorao 
Chandre Jyoti Omarao 
Gaikwad SambodhiMahendra 
Varma Sarlabai Vishnudas 
Yogewar Umesh Gangadhar 
Sayyad BashnurbiKhalil 
Gaikwad Shevantabai Rama 
Shaikh Zaheerahemad 
Shaikh Maula 
Bais Sonam Nitinsinh 
Shaikh Rizwanaparveen Samir 
Nurjanabegam Shekh Husen 
Nandanwar Mandakini Dilip 
Parate Ramesh Laxman 
Tatikundalwar Shankar Vyankoba 
Shaydabi Shaikh Miranji 
Shaikh Irfan Shaikh Mastan 
Puri Santosh Dattatray 


9 


9 


10 
11 
12 


10 
11 
12 


13 


13 


General (Women ) 
Backward Class ofCitizens (Women ) 
General (Women ) 
Scheduled Tribe (Women ) 
Scheduled Tribes 
General 
Backward Class of Citizens (Women ) 
Backward Class of Citizens 
Backward Class of Citizens 


14 
15 


14 
15 


16 
17 


16 
17 


Yavatmal : 
Dated the 1st January 2020 . 


AJAY GULHANE , 
Collector. Yavatmal. 


ON BEHALF OF GOVERNMENT PRINTING , STATIONERY AND PUBLICATION , PRINTED AND PUBLISHED BY DIRECTOR , RUPENDRA DINESH MORE , PRINTED 
AT GOVERNMENT PRESS AND BOOK DEPOT, CIVIL LINES, NAGPUR -440 001 AND PUBLISHED AT DIRECTORATE OF GOVERNMENT PRINTING , STATIONERY 
AND PUBLICATION , 21 - A , NETAJI SUBHASH ROAD , CHARNIROAD , MUMBAI-400 004. EDITOR : DIRECTOR , RUPENDRA DINESH MORE. 


